वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील सातव्या 
मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे नुतनीकरण 
करण्यास येणाऱ्या रू.९५,६८,९४५/-खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.२४/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.२०.०३.२०२३. 


वाचा:- 


(१) राज्यकर आयुक्तालयाचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/आस्था-१४/माझगांव-वस्तू व सेवाकर 
भवन, कॉन्फरन्स हॉल/२२-२३/ब-१३४५, मुंबई, दि.३१.०१.२०२३, 

(२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०.०९.२०१९, 

(३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९, 

(४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२३ व 
दि.०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव येथील सातव्या मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे नुतनीकरण 
करण्यास येणाऱ्या रू.९५,६८,९४५/- (अक्षरी रू.पंचाण्णव लाख अडुसष्ट हजार नऊऱी पंचेचाळीस फक्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिलेला प्रस्ताव राज्यकर आयुक्तालयाने संदर्भाधीन 
क्र.१ च्या पत्रान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेकरिता सादर केला आहे. सदर रू.९५,६८,९४५/- 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 
वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई येथील सातव्या मजल्यावरील कॉन्फरन्स हॉलचे 
नुतनीकरण करण्याकरिता रू.३२,१५,५०१/-, रू.३३,४३,६५६/- व रू.३०,०९,७८७/- (अशा एकूण 
रू.९५,६८,९४५/-) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकांस मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी 
तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. त्या अनुषंगाने, सदर कामाकरिता पुढील नमूद ३ खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकांस संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन परिपत्रकांमधील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता (वित्तीय मान्यता धरून) देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.२४/वि.प्र.४ 


(1) Providing Acoustic wall Panelling:- 


Sr.No. Work Amount 

१ | Wall Panelling to Conference Hall 23,88, 808 
2 | Contingencies 8% ९९,९९६ 
3 | Labour Insurance 0.40% १२,४९९ 
४ | GST १८% ४,४९,९८२ 
५ | Total ३०,६२,३८२ 
६ | Centage Charges 4% 9,453,998 

Total ३२,१५,५०१ 


(2) Providing and Fixing Full Height Partition at Antichamber:- 


Sr.No. Work Amount 
१ | Conference Hall, Antichamber २३,३९,९७१ 
2 | Contingencies 8% ९३,५९८ 
3 | Labour Insurance 0.40% ११,६९९ 
४ | GST १८% 8,२१,१९४ 
६ | Total 26,65, 888 
& | Centage Charges 4% 9,833,323 
Total ३०,०९,७८७ 

(3) Providing Conference Table in the Conference Hall:- 

Sr.No. Work Amount 
१ | Conference Hall 28,88, 480 
2 | Demolition of existing structure 4,00,000 
3 | Total 24,88, 480 
8 | Contingencies 8% १,०३,९१८ 
4 | Labour Insurance 0.40% १२,९९७ 
६ | GST १८% ५,८४,८९५ 
Total ३१,८४,४३६ 
६ | Centage Charges 4% १,५९,२२१ 
Total 33,383,640 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष-४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारत, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (अनिवार्य (०५) (०१) मोठी बांधकामे- 
विक्रीकर (४०५९ ०७३४)” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२३/प्र.क्र.२४/वि.प्र.४ 


दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१, १३४ (2) 
आणि १३४ (३) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमार२, 
दि.२५.०९.२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२०१६४८४८७६०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
MANJUSHA ण र 
SALVI a oe os 
(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

अवर सचिव (इमारत-३ व अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८) अवर सचिव (व्यय-७, अर्थसंकल्प-१२ व प्रशासन-४), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२, 
९) निवड नस्ती. 


xn 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


